अंगणवाडी सेविका, मिनी अंगणवाडी सेविका, मदतनीस यांचे 
मानधन जुन्या पध्दतीने आहरित करुन अदा करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०१५/प्र.क्र.२७९/का.६ 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : १३ जून, २०१८ 


वाचा :- (१ महिला व बाल विकास विभाग झासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०१५/प्र.क्र.२७९/का.६, दिनांक १४ फेब्रुवारी २०१७ 
2) महिला व बाल विकास विभाग शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०१५/प्र.क्र.२७९/का.६, दिनांक ७ मार्च २०१७ 
३) महिला व बाल विकास विभाग शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०१५/प्र.क्र.२७९/का.६, दिनांक १ जुले २०१७ 
४ महिला व बाल विकास विभाग झासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०१५/प्र.क्र.२७९/का.६,दिनांक १७ नोव्हेंबर २०१७ 
५) आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना,नवी मुंबई यांचे पत्र क्रमांक एबाविसेयो/का-३/लेखा/६७५/ 
२०१७-१८,दिनांक १५ फेब्रुवारी २०१८ 
(६) महिला व बाल विकास विभाग शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०१५/प्र.क्र.२७९/का.६, दिनांक २६ फेब्रुवारी २०१८ 
(७ आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई यांचे पत्र क्रमांक एबाविसेयो/का-३/लेखा/ 
२१८८/२०१८-१९, दिनांक १२ जून २०१८ 
शासन निर्णय :- 

PFMS प्रणालीव्दारे मानधन सेविकांच्या बँक खात्यात थेट जमा करण्याची कार्यपध्दती प्रायोगिक तत्वावर 
फेब्रुवारी-२०१७ पासून सुरु करण्याबाबत आयुक्‍तालयास सूचना देण्यात आल्या होत्या. तथापि काही तांत्रिक 
अडचणीमुळे त्यांना PEMS प्रणालीत मानधन अदा करणे शक्‍य झालेले नसल्यामुळे माहे जुन-२०१७ ते डिसेंबर-२०१७ 
मधील सेविकांचे मानधन जुन्या पध्दतीने कोषागारातुन आहरीत करुन अदा करण्यास शासनाने वेळोवेळी मान्यता 
दिलेली आहे. 

२. राज्यात अंगणवाडी सेविका/मदतनीस /मिनी अंगणवाडीसेविकांची मंजूर पदसंख्या २ लाख ७ हजार इतकी 
असून १,९७,७८८ कार्यरत सेविकांपैकी आता पर्यंत १,९१,६४९ अंगणवाडी सेविका/मदतनीस /मिनी अंगणवाडी 
सेविकांचे मानधन PFMS प्रणालीत अदा करण्यात आलेले आहे. अद्याप ६१३९ सेविकांनी बँक खाती आधार कार्डशी 
संलग्न न केल्यामुळे त्यांचे माहे एप्रिल-२०१८ पासूनचे मानधन अदा करता आलेले नाही असे आयुक्‍त, एकात्मिक बाल 
विकास सेवा योजना, नवी मुंबई यांनी दिनांक १२ जून २०१८ च्या पत्रान्वये कळविले आहे. 

3. सेविकांना दरमहा त्यांचे मानधन वेळेत मिळणे आव्यक आहे. वारंवार सूचना देऊनही अद्याप सहा हजार 
एकशे एकोणचाळीस सेविकांचे मानधन PEMS प्रणालीत अदा करणे SYA SA शक्‍य झालेले नाही. सदर बाब 
अतिशय गंभीर असून शेवटची संधी म्हणून ज्या अंगणवाडी सेविका/मदतनीस /मिनी अंगणवाडी सेविकांचे बँक खाती 
आधारकार्डशी संलग्न झालेली नाहीत अशा सेविकांचे माहे एप्रिल-२०१८ ते जुलै -२०१८ या कालावधीमधील मानधन 
जुन्या पध्दतीने आहरीत करुन अदा करण्यास शासन मान्यता देत आहे. सदर कालावधीत आयुक्‍त,एकात्मिक बाल 
विकास सेवा योजना,नवी मुंबई यांनी जिल्हा परिषद स्तरावर विशेष मोहिम राबवुन सेविकांची बँक खाती आधार कार्डशी 
संलग्न करुन त्यांचे मानधन PFMS प्रणालीत अदा करावे. मात्र १ ऑगस्ट-२०१८ पासून सेविकांचे मानधन PFMS 
प्रणाळीतच अदा करण्यात यावे. 


( 
( 
( 
( 


पृष्ठ २ पैकी १ 


झासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०१५/प्र.क्र.२७९/का.६ 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेताक २०१८०६१४१०५३५६४९३० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
Lalsing ee age 


Development Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


b5f6c3e4855c5793924cf2a352b44266d360de02a24 


Ramchandra Gujar ५५५५५५४०५०” 
(ला.रा.गुजर ) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


) मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 
) मा. मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
) मा. मंत्री / राज्यमंत्री, महिला व बाल विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
४) मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे स्वीय सहाय्य 
) प्रधान सचिव, विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई 
) सचिव (महिला व बाल कल्याण विभाग), मंत्रालय, मुंबई 
) सचिव, ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
८) अपर मुख्य सचिव (वित्तीय सुधारणा),वित्त विभाग,मंत्रालय,मुंबई 
९) प्राचार्य, अंगणवाडी कार्यकर्ती प्रशिक्षण केंद्र (सर्व) 
qo) आयुक्त, महिला व बाल विकास, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
99) आयुकक्‍्त,एकात्मिक बाल विकास सेवा योजन,नवी मुंबई 
१२) सर्व विभागीय आयुक्त 
१३) सर्व जिल्हाधिकारी 
१४) सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद 
१५) सर्व महानगरपालिका आयुक्‍त, महानगरपालिका 
१६) सर्व विभागीय उपायुक्‍त, महिला व बाळ विकास 
१७ सर्व जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी 
१८) सर्व मुख्य अधिकारी, नगरपालिका, 
१९) महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र मुंबई / नागपूर 
२०) महासंचालक, राजमाता जिजाऊ माता-बाल आरोग्य व पोषण faa, मुंबई 
२१) सर्व महिला व बाल विकास अधिकारी (जिल्हा परिषद) 
२२) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
२३) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी मुंबई 
२४) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 
२५) सर्व बाळ विकास प्रकल्प अधिकारी ( ग्रामीण/नागरी/आदिवासी ) 
२६) निवड नस्ती (कार्यासन ६) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


